प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण करीता 
Single Nodal Agency व Nodal 
Officer ची नियुक्‍ती करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२१/प्र.क्र.६४/योजना-१० 
बांधकाम भवन, 24 मर्झबान रोड, 
फोर्ट, मुंबई - Yoo 004, 
तारीख: १८ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा :- 
१. ग्रा.वि.वि., हसन निर्णय क्र पीएमएवाय-जी-२०१६/प्र.क्र.3३३/योजना-१०, 
दि.१४.१०.२०१६. 
२. केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र H.F.No.G-20099/98/ 
2020/RL(E-3193 223) ,f&.03 04.2029, 
3. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण1-२०२१/प्र.क्र.3५/कोषा प्रशा-४, 
दि.०१.०७.२०२१. 


प्रस्तावना :- 

केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे प्रभावी व्यवस्थापन करण्याच्या तसेच निधी विनियोगाच्या 
प्रक्रियेत परिमाणकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने त्यांचे दिनांक २३.०३.२०२१ च्या ज्ञापना 
अन्वये दिनांक ०१.०७.२०२१ पासून सुधारित कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. 

यानुषंगाने वित्त विभागाने संदर्भ क्र.३ च्या परिपत्रकान्वये केंद्र शासनाच्या सुधारित 
कार्यपध्दतीनुसार प्रत्येक केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी Single Nodal Agency ची 
नेमणूक करावी व त्यासोबतच योजनेच्या समन्वयाच्या दृष्टीने उपसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची 
Nodal Officer म्हणून नियुक्‍ती करावी, असे निदेश दिलेले आहेत. 

यानुषंगाने प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण ही ६०:४० (केंद्र हिस्सा ६० % व राज्य हिस्सा 
४०%) अशी केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण या योजनेची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण, नविमुंबई, बेलापूर AMT Single 
Nodal Agency व उप सचिव (केंद्रीय योजना) ग्रामविकास विभाग यांना Nodal Officer म्हणुन नियुक्‍त 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२१/प्र.क्र.६४/योजना-१०, दि. १८ ऑगस्ट, 2029 


शासन निर्णय:- 


प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण या योजनेचे अंमलबजावणी करण्याकरीता संचालक, 
राज्य व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामीण गृहनिर्माण, बेलापूर, नवीमुंबई AT Single Nodal Agency व उप 
सचिव (केंद्रीय योजना) ग्रामविकास विभाग यांना Nodal Officer म्हणुन नियुक्‍त करण्यास शासनाची 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८१८१६३८०१२९२० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by HEMANT SUDHAKAR 


PATHAK 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, -RURAL DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, postalCod 


2.5.4.20=1a58924bb 1 ebc2ed6699e048bfa42: 
d41d1ed32de1e3eda84d0c03040473905: 

F3A300993D1ECCDA0475B29D0 
1BB9CCB72F6998C, 


EE03447853A43CF2A3547CBC1 
86E49802A70EF 183CF488073E81785E6AD171 
AG, -HEMANT SUDHAKAR PATHAK 


Date: 2021.08.18 16:22:52 +05'30' 


(हे.सु.पाठक) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१ सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 
२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/नागपूर. 


३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/नागपूर. 
विभागीय आयुक्‍त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, (सवी 

५. जिल्हाधिकारी (मुंबई व मुंबई उपनगर वगळून), (सर्व). 

६. मु.का.अ., जि.प.तथा अध्यक्ष, कार्यकारी समिती, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा,(सवी. 
७. उप सचिव तथा वित्तीय नियंत्रक, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

a संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृह निर्माण ५वा मजला, सिडको भवन, दक्षिण विंग, 
बेलापूर, नवी मुंबई. 
र्‌. प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, (सर्व) 

qo, संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई 

११. अतिरिक्‍त संचालक,प्रकल्प आखणी व एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम कक्ष. 

१२. कक्ष अधिकारी (वित्त-१), ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान रोड,मुंबई. 

पुष्ठ ३ पैकी २ 


= 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२१/प्र.क्र.६४/योजना-१०, दि. १८ ऑगस्ट, 2029 


१३. 
१७. 
१५. 
१६. 
१७. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सवी 
संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थसंकल्प-१७/कोषा-प्रशा-४), मंत्रालय, मुंबई 
नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती, कार्यासन योजना-१०. 


पुष्ठ ३ पैकी ३ 


